वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील इमारतीमधील 
उद्घाहनाच्या मशीन रुमच्या दुरुस्ती (Providing and 
Fixing Doors & Ventilators to Electric Room at GST 
Bhavan Bldg, Mazgaon, Mumbai ) कामांच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०७/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२/१०/२०२३ 
वाचा:- 
(9) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र क्र.राऊआ (ज.सं.)/आस्था-१४/माझगांव, वस्तू 
व सेवाकर भवन, उद्घाहन रुम/२३-२४/ब-२३७२, मुंबई दिनांक २०/०९/२०२३ 

(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९, 
(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९, 


प्रस्तावना :- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील इमारतीमधील उद्वाहनाच्या मशीन रुमच्या दुरुस्ती 
(Providing and Fixing Doors & Ventilators to Electric Room at GST Bhavan Bldg, Mazgaon, 
Mumbai ) कामाकरिता प्रभारी अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां), मंडळ, मुंबई यांनी दि. २८.०८.२०२३ 
च्या पत्रान्वये रु.९,९५,६५६/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील इमारतीमधील उद्घाहनाच्या मशीन रुमच्या दुरुस्ती 
(Providing and Fixing Doors & Ventilators to Electric Room at GST Bhavan Bldg, Mazgaon, 
Mumbai ) कामाकरिता रु.९,९५,६५६/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष पंच्याण्णव हजार सहाडी छप्पन्न मात्र) 


इतक्या रकमेच्या खाळील अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र काम रक्‍कम 

4 Internal Renovation of Room ७,७४,०७७/- 

२ Contingencies 8% 30,8§3/- 

3 Labour Insurance ©.4 % ३,८७०/- 

ted GST १८% १,३९,३३४/- 
Total ९४८२४४/- 

षु Centage Charges 4% 89,892/- 

Total ९,९५,६५६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०७/वि.प्र.४ 

2. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
०१ कार्यालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (०५)(०१) मोठी बांधकामे-विक्रीकर (४०५९ ०७३४) 
(अनिवार्य), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाश्रिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
मात्र विहित पध्दतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१६३४४६९००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


GI 
SUNIL GANGARAM णाल 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfe 
de8149e690564bc13f6, postalCode=400032, st=Maharasht 


serialNumber=F9613C315644DFDC2C9D 1B7756FDB444D8763 
G A N G A R KA R 76B01E337B8015FCF7DA90A4CFD, cn=SUNIL GANGARAM 

GANGARKA\ 

Date: 2023.10.12 16:38:08 +05'30' 


(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई१०-, 
) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


Cc 
eS 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

अवर सचिव (व्यय-७/ अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


Nn S&S ८:८४ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


